सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील आदिवासी 
जिल्ह्यामध्ये आदिवासी कुटुंबाच्या 
परसबागेत फळझाड व भाजीपाला 
लागवडीची योजना राबविण्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.आपयो-२०१८/प्र.क्र.१७३/९ओ 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २० नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय क्र.आपयो-२०१८/प्र.क्र.१७३/९ओ, दि.०१/१०/२०१८ 
शुद्धिपत्रक:- 

उपरोक्त वाचा येथील शासननिर्णयामध्ये शासननिर्णय परिच्छेद क्र.१ मध्ये “ राज्यातील 
ठाणे, पालघर, पूणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, 
गडचिरोली, चंद्रपूर व अमरावती या १३ जिल्ह्यातील ” याऐवजी “राज्यातील ठाणे, पालघर, पूणे, 
नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, 
अमरावती व गोंदिया या १४ जिल्ह्यातील “असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८११२०१५५७२०६२०१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
ostalCode=400032, st: 


Department, Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 beeOfffaa620 


Shrikant 
aSc34dbsbfdsc, 

Chandrakant Andge एन 
Date: 2018.11.20 16:04:10 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, (कृषी) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.राज्यमंत्री(कृषी), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
४. आयुक्‍्त(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
५. आयुक्त (आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,पुणे 
८. संचालक (फलोत्पादन),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आपयो-२०१८/प्र.क्र.१७३/९ओ 


९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

१०.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१२.महाळेखापाल-१-२(लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१३.अधिदान लेखाधिकारी, मुंबई 

१४. सहायक संचालक (PGA) sya कृषि यांचे कार्यालय, पुणे. 

१५.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई 
१६.माहिती व जनसंपर्कसंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई-३२ (प्रसिध्दीसाठी) 

१७. कार्यासन क्र.२ व ९ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


